मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत 
सांगली जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक RD 
SAN-98 मधील ऐतवडे (खु ते 
चावरेपाणंद रस्ता, ता.वाळवा या 
रस्त्याच्या कामास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

ग्राम विकास विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४९१/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ३१ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा: 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०१८/प्र.क्र.१५५४/बांधकाम-४, 
दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१८. 
२) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/१८६४/२०२२, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२. 
३) सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासंदर्भात दि.०५.०९.२०२३ रोजी पार पडलेल्या 
बैठकीचे इतिवृत्त 
प्रस्तावना : 
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक RD SAN-98 
मधील ऐतवडे (खु) ते चावरेपाणंद रस्ता, ता.वाळवा या रस्त्याच्या कामास ग्राम विकास विभागाच्या 
उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
रू.१९३.२९ लक्ष इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाचा 
कार्यारंभ आदेश दिनांक १६ जुले, २०१९ रोजी देण्यात आला आहे. 


०२. विषयांकित रस्त्याच्या कामात कामाची अधिक दराची निविदा स्वीकृती, गौण खनिज 
खर्च, जीएसटी मधीळ वाढ, भाववाढ कलमांतर्गत देय रक्‍कम इत्यादीमुळे सदर कामाच्या मुळ 
किंमतीमध्ये वाढ झाल्याचे मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे यांच्या उपरोक्‍त पत्रात नमुद केलेले 
आहे. सबब, सदर कामाच्या मुळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा 
प्रस्ताव, मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांच्या उक्त वाचा 
मधील अ.क्र.२ येथील दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेला आहे. 

०३. उक्त नमुद कामाच्या मूळ प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम रू.१४२.१५ लक्ष मध्ये रक्कम 
रू.१०४.४७ लक्ष इतकी वाढ (७३.४९%) करून रक्‍कम रू.२४६.६२ लक्ष इतक्या सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्ताव दि.०५.०९.२०२३ रोजी पार पाडलेल्या व्यय अग्रक्रम समितीकडे विचारार्थ ठेवण्यात 
आला होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४९१/बांधकाम-४ 


०४. विषयांकित रस्त्याच्या कामाच्या जादा दराच्या स्वीकृत निविदेमुळे किंमतीमधील वाढ 
तसेच भाववाढ कलमअंतर्गत देय रक्‍कम इत्यादीमुळे सदर कामाच्या मुळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने 
सदर कामास व्यय व अग्रक्रम समितीने नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक RD SAN-98 
मधील ऐतवडे (खु) ते चावरेपाणंद रस्ता, ता.वाळवा या रस्त्याच्या कामात प्रस्तावनेत नमुद कारणांमुळे 
किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. 


०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे. 
(Rs.Lakh) 
Package Name of Work AA Awarded Revised Excess % 
No. Sancation | Tendered | Expenditure over Excess 
Cost Cost AA over AA 
cost cost 
I 2 3 4 5 | 6 | 7 
RD ऐतवडे (खु) ते चावरेपाणंद रस्ता, | 193.29 202.10 234.56 41.27 21.35 
SAN-19 | ता.वाळवा, जि. सांगली 
Total 193.29 202.10 234.56 41.27 21.35 
03. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषनानुसार काम पुर्ण करावयाचे झाल्यास रू.२३४.५६ लक्ष 


इतका अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या २१.३५ % जास्तीचा म्हणजेच 
रू.४१.२७ लक्ष जास्तीचा आहे. 

०४. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक RD SAN- 
१९ मधील ऐतवडे (खु) ते चावरेपाणंद रस्ता, ता.वाळवा या रस्त्याच्या कामास रू.२३४.५६ लक्ष 
इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

४.१ सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शतींवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

४.२ ज्या कारणाकरिता अधिक्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, तो या कामाकरिताच्या मंजुर 
निविदेमधील सर्व अटी, शर्ती (Terms and Conditions) व तरतूदींच्या अनुषंगानेच आहे, 
याची खातरजमा ठेकेदारास प्रत्यक्ष अधिक्याची रक्‍कम प्रदान करण्यापूर्वी करावी. 

४.३ कामाची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cvc तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा व विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४९१/बांधकाम-४ 


४.४ सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 
क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. 

४.५ सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

४.६ अस्तित्वातील प्रशासकीय मान्यतेच्या /सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या किमंतीच्या 
मर्यादेत प्रत्यक्ष खर्च होणे अभिप्रेत असून, प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीत सक्षम 
प्राधिकरणाच्या मान्यतेने सुधारणा झाल्याशिवाय वाढीव खर्चाचे अधिकार मिळत नाहीत. 
त्यामुळे, अस्तित्वातील प्रशासकीय मान्यतेच्या/ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या 
किंमतीपेक्षा प्रत्यक्ष खर्च जास्त झाला असल्यास त्याबाबत संबंधितांचा खुलासा घेऊन 
कारवाई करण्यात यावी. तसेच, भविष्यात san प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यतेच्या 
किंमतीपेक्षा जास्त निधी वितरीत केला जाणार नाही, याची याची दक्षता घेण्यात यावी. 

०५. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूळ यावरील भांडवली 
खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००) (०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग 
योजना नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- 
५०५४ ५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥ीकीवा9$0[9.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३१०३११२५४१३९०२० असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT 
VINAYAKRAO PATIL 

Date: 2023.10.31 13:38:14 
+05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
. जिल्हाधिकारी, सांगली. 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 
. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे. 
५. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४९१/बांधकाम-४ 


मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे विभाग, पुणे. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली. 

१०. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, जिल्हा सांगली. 

११. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, सांगली. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 

१३. वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना. 

१४. माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

१५. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


on SG mM 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


